श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी, 
अव्वल कारकून यांची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आस्था-०५२१/प्र.क्र.५३/पापु-०७ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय, बेलापूर, नवी मुंबई 
यांचे पत्र क्र.आस्था-१०२०/प्र.क्र.६२/पापु-२५, दिनांक:-१३.१०.२०२३. 

२) कक्ष अधिकारी, पापु-२५, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे 
पत्र क्र. आस्था-१०२०/प्र.क्र.६२/पापु-२५, दिनांक:-०३.११.२०२३ व २८.११.२०२३. 

३) श्री. विरेंद्रसिग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून यांचा विनंती अर्ज दिनांक:- 
२९.०५.२०२०२३. 

४ जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक-आस्था-०७ जजीमि 
प्रतिनियुकती/श्री.परदेशी/२०२३, दिनांक:-०८.१०.२०२३ 


शासन आदेठाः- 


श्री.विरेंद्रसिग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून, सामान्य शाखा (नोंदणी), विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई (मूळ आस्थापना जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
रत्नागिरी) यांची पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारीतील अभियान संचालक, राज्य पाणी व 
स्वच्छता मिशन, पहिला मजला, सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयातील 
“सहाय्यक” या पदावर प्रथमतः एक वर्षासाठी खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१. श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईळ आणि 
ज्या तारखेला ते आपल्या मूळ पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला त्यांची 
प्रतिनियुक्‍तीवरील सेवा समाप्त होईल. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्था-०५२१/प्र.क्र.५३/पापु-०७ 


2. 


जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने सक्षम प्राधिकाऱ्याळा आवरयक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलाविण्याचा अधिकार 
सक्षम प्राधिका-यास राहील. 


. जर त्यांची प्रतिनियुक्‍तीवरील सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर 


त्यांना मूळ विभागाकडे/कार्यालयाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर Palaces 
राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर Pataca सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन 
महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 


. श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेज्ञी, अव्वल कारकून यांनी मूळ विभागाकडे/कार्यालयाकडे 


परत जाण्याचा आपला उदेश आहे, अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस 
शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे/कार्यालयाकडे परत 
जाण्याची मुभा राहील. 


. जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांनी वाचा येथील अ.क्र.४ येथील दिनांक- 


०८.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी यांना “सहाय्यक” या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यास सहमती दर्शवली असल्याने श्री.विरेंद्रसिग 
नारायणसिंग परदेशी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी विभागीय 
आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी त्वरित कार्यमुक्त करावे. 


. अभियान संचालक, जल जीवन aM, राज्य पाणी व स्वच्छता Fa, बेलापूर, नवी मुंबई 


यांनी श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू करून घ्यावे व रुजू अहवाल पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागास तसेच विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई आणि 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना पाठवावा. 


. श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या कार्यालयामार्फत हाताळण्यात येतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी,स्वीयेतर सेवा ....इ.) नियम, १९८१ मधील नियम ४० 


(परिशिष्ट दोन) मधील तरतुदीनुसार अभियान संचाळक, जल जीवन Fart , राज्य पाणी व स्वच्छता 


मिशन, बेलापूर व जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी श्री.विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून 


यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्थी आपापसात ठरवाव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ATEAT-0 4 २१/प्र.क्र.५३/पापु-०७ 
सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१७०८४०३०२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO 
PAWAR 

p RAVI N KU MA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL, 

R G U | A B R AO 2.5.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a36 
5c20f60db099de81 5eecadde01ca77f148, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8F 18625ADB482A7EE2512CEA 

PAWA R 93CE697388C95A99C89E41E85CO5A3DE8476 
488F, cn=PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 
Date: 2023.12.05 17:35:34 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. विरेंद्रसिंग नारायणसिंग परदेशी, अव्वल कारकून, सामान्य शाखा (नोंदणी), 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


प्रत, 


१, 
२. 


मा.मंत्री, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत 
संकुल, मुंबई. 


३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
, अभियान संचालक, (जल जीवन Par), राज्य पाणी व स्वच्छता fem, पहिला 


मजला, सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), बेलापूर, नवी मुंबई. 


. उप सचिव (पापु-०७/१०), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल 


रुग्णालय इमारत संकुल, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन पापु-०७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


